करोना विषाणु प्रसारास प्रतिबंधात्मक उपाय 
म्हणून घोषित केलेल्या कालावधीत शासकीय 
कार्यालयातील दिव्यांग अधिकारी/कर्मचारी 
यांना उपस्थितीत सुट देणेबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक: दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.३५./दि.क.२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: - ०३ मे, २०२१ 


aa: १ सामाजिकन्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.दिव्यांग-२०२०/ 
अनौ.सं.०७/सा.प्र.वि./दि.क.-२,दिनांक २५.०९.२०२० 
२) केंद्र शासनाच्या कार्मिकता,लोकडिकायत व पेन्हान विभागाचा कार्यालयीन आदेशा 
दिनांक १९.०४.२०२१ 
३) सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय, दिनांक २१ एप्रिल, २०२०. 
४) सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय, दिनांक ११ जुन, २०२० 
प्रस्तावना:- 


सद्यस्थितीत संपुर्ण महाराष्ट्रात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता शासकीय 


कार्यालयांमध्ये रोटेशन पध्दतीने दैनंदिन उपस्थिती काही टक्‍क्‍यांच्या मर्यादेपर्यंत ठेवण्याच्या सूचना 
सामान्य प्रशासन विभागाने या अगोदरच निर्गमित केलेल्या आहेत. तसेच दिव्यांग अधिकारी/कर्मचारी 


यांच्या अनुपस्थितीची कार्यालयीन कामकाजावर विपरीत परिणाम होणार नाही, याची संबंधीत 
आस्थापनांद्वारे दक्षता घेवून शासकीय कार्यालयात उपस्थित राहण्यापासुन त्यांना सुट देण्याबाबत 
या अगोदरच संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रक निर्गमित केलेले आहे. सद्यस्थितीत सदर 


परिपत्रक लागू राहिल किंवा कसे याबाबत विविध विभागांनी विचारणा केलेली आहे तसेच विविध 


संघटनांकडूनही त्यावरील अमंलबजावणी संदर्भात या विभागाकडे निवेदने पाठविली आहेत. हे 
विचारात घेवून सुधारीत परिपत्रक निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन परिपत्रक:- 


सद्यस्थितीत संपुर्ण महाराष्ट्रात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता शासकीय 


कार्यालयामध्ये रोटेशन पध्दतीने दैनंदिन उपस्थिती काही टक्‍क्‍यांच्या मर्यादेपर्यंत ठेवण्याच्या सूचना 
सामान्य प्रशासन विभागाने या अगोदरच निर्गमित केलेल्या आहेत.दिव्यांग व्यक्‍तींची रोग प्रतिकार 


शक्‍ती सर्वसामान्यांच्या तुलनेत तितकीशी चांगली नसल्याने अडचणींचा सामना करणे कष्टप्रद व 


त्रासदायक होत असल्याने सर्व दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात उपस्थित राहण्यापासून सुट 


देण्यात यावी व त्यांना Work From Home ची मुभा देण्यात यावी तथापि या सुटीमूळे कामकाजात 
अडचण येणार नाही याची दक्षता संबंधीत विभाग/आस्थापना घेतील. या मार्गदर्शक सूचना पुढील 


आदेश निर्गमित होईपर्यंत सर्व संबंधीत विभाग/आस्थापनांना लागू राहतील 


शासन परिपत्रक क्रमांकः दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.३५./दि.क.२ 


सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेत 


स्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेतीक क्रमांक २०२१०५०३१४३७१३००२२ असा आहे. हा 


आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


DINESH RAMCHANDRA : an 
DINGLE टा 


सहसचिव, महाराष्ट्र शासन. 


. मा. राज्यपाल यांचे खाजगी सचिव, राजभवन, मुंबई 
. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


३. मा. उपमुख्यमंत्री, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


. मा.मंत्री (सा.न्या) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

. मा.राज्यमंत्री (सा.न्या) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

. मा. मुख्य सचिव यांचे यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

eS: 


आयुकक्‍्त,समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


१०.निवड नस्ती, दिव्यांग कल्याण-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


